सन 2022-23 मध्ये पहिल्या टप्प्यात 
विविध कृषि पुरस्कार विजेते 
शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्याकरिता 
निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- पुरस्कार -२०२२/प्र.क्र.११६/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ एप्रिल, २०२२ 
संदर्भ:- 
१) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुरस्कार-२०२२/प्र.क्र.११६/४-ओ, दि.०८/०४/२०२२ 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृमावि/विप्र-४/लेखास./१४३६८/२०२२, दि.११/०४/२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ व ३ वगळून ते पुढीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


२. विविध कृषि पुरस्कार विजेते होतक-यांचा सत्कार करण्याकरिता वितरीत केलेला रु.४१.१९ लाख निधी 
सन २०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकावा:- 


मागणी क्र.डी-३ 

२४०१-पीक संवर्धन 

१०९-विस्तार व शोतकरी प्रशिक्षण 
०१-माहिती व प्रसार 

(०१) (03) पीक स्पर्धा (कार्यक्रम), 
(२४०१ ०७५३) ५०, इतर खर्च 


३. सन २०२२-२३ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने 
निधी आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
शि युक्‍तालय स्तर | sya (कृषि), य्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 

कृषी आयुक्तालय, पुणे TATA, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

२ जिल जिल्हा अधिक्षक कृषि जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

री र्यालयातील लेखाधिकारी 


8. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०४१२११५५५८४४०१ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व AWA aitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
Date: 2022.04.18 16:51:21 +05'30' 
(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति- 


१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुरस्कार -२०२२/प्र.क्र.११६/४-अओ 


२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
. विभागीय कृषी सहसंचालक, नाशिक 

१२. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नाशिक 

१३. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१८.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती-४ओ. 


ae) 
Oo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


